अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण संकल्पचित्र 
विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१८)/मोप्र-१, 
दि.०५/०४/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/३८०९ दि.११/१०/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण 


संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५० 


अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “मागणी क्रमांक आय-५ , मुख्य 


लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, ००१ 


संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (02) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे 


सांकेतांक क्रमांक (४७०१६५५१)” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ / 


१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०१९१०१९११५३१५१९२७ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Shivajirao Ahire cerarmen 


Date: 2019.10.19 11:54:55 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, कोंकण प्रदेश, नवी मुंबई, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/मोप्र-१, दिनांक: १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण संकल्पचित्र 
विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र पदाचे नाव कार्यकारी अभियंता, | एकूण 
कोंकण संकल्पचित्र पदे 
विभाग, कोंकण भवन, 
नवी मुंबई 
= कार्यकारी अभियंता शिळ गा १ 1 त. | q 
2. | उप विभागीय अभियंता ०५ ०५ 
3 | शाखा अभियंता / सहा. अभि श्रेणी-२ २५ २५ 
कनिष्ठ अभियंता 
४ | प्रथम लिपिक ae q शि आं १ 
4 वरिष्ठ लिपिक a q हि वॉ १ 
६ | कनिष्ठ लिपिक ०२ ०२ 
७ | टंकलेखक ०२ ०२ 
८ | आरेखक श्रेणी-१ i शा १ 1 | १ 
९ । आरेखक श्रेणी-३ ०५ ०५ 
| | o | वाहन चालक ae q Eee | q 
११ | शिपाई ०५ ०५ 
१२ । चौकीदार Le q हिज १ 
एकूण Yo Yo 


64 Digitally signed by Ranjit Shivajirao 
Ranjit al 
DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = 


Maharashtra, O = Government 


Sh १/च] | rao Ah | re Of Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.10.19 11:55:21 +05'30 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


